वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन, संरक्षण व 
तोडण्या संदर्भात स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण व 
इतर प्राधिकरणे यांना तांत्रिक सल्ला 
देण्यासाठी तज्ञ कंपन्यांचे नामनिर्देशन 
(Empanelment) करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वृक्षअ-२०२३ / प्र.क्र. १२९ /तां.क.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना: 

नागरी भागात वृक्षांची लागवड त्याचबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे जतन, संवर्धन व सरंक्षण 
करून वनसंपत्ती वाढविणे हि काळाची गरज झाली आहे. कुठल्याही पायाभूत सुविधा वाढविण्याकामी अथवा 
नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करताना त्याचे आरेखन करताना वृक्षांचे जतन करून सदर पायाभूत सुविधा / 
प्रकल्प राबविळे जाणे आवश्‍यक आहे. 
२. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वातावरणावर होणारे गंभीर परिणाम आटोक्यात आणण्यासाठी वृक्ष लागवड व 
संवर्धन करण्याच्या विविध योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत आहेत. तसेच, शाश्वत विकासासाठी 
अस्तित्वातील वृक्ष नियमावलीची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या केल्यास वातावरणीय बदलातील तापमान वाढ 
रोखणेकामी मदत होवू शकेल. 


a राज्यातील नागरी क्षेत्रातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण 
व जतन अधिनियम, १९७५ (यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केला आहे.) अस्तित्वात असून, या 
अधिनियमानुसार स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या नागरी क्षेत्रामधील वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन, 
संरक्षण व तोडण्या संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणामार्फत या 
अधिकारांचा वापर करताना, या संदर्भातील निर्णय घेताना, त्यांना योग्य तांत्रिक wer मिळावा म्हणून वृक्ष 
तज्ञांची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमात आहे. 


४. उक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार निहित केलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी स्थानिक वृक्ष 
प्राधिकरणास योग्य तांत्रिक सल्ला मिळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यास्तव, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास या 
विषयातील योग्य अनुभव व तांत्रिक क्षमता असलेल्या तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचा सल्ला घेता 
यावा यासाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून अशा कंपन्यांचे नामनिर्देशान (Empanelment) तयार 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन 
अधिनियम, १९७५ अन्वये स्थानिक स्तरावर गठित स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास योग्य तांत्रिक सल्ला मिळावा 
म्हणून वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन व संरक्षण विषयातील योग्य अनुभव व तांत्रिक क्षमता असलेल्या तज्ञ 
व्यक्तींचा समावेश असलेल्या खालील कंपन्यांचे नामनिर्देशन (Empanelment) करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षअ-२०२३ / प्र.क्र. १२९ /तां.क.२ 


(9) Agency Name: Oscorp Infra Solution Private Limited 
Address: Unit No २०६, 2nd Floor, Kamla Spaces, S.V.Road Khira Nagar, 
Santacruz West Mumbai ४०००५४ 
Email Address: oscorp.sko@gmail.com 


(2) Agency Name: S.K.Enterprise ( Suraj Sarnat HUF) 
Address: 9903 & 9203 Nav Palmyra CHSL, 24st Road, TPS Ill, 
५९३8 Corner Off Khar Pali Road, Near Little Angel's School, 
Bandra West, Mumbai - ४०००५०. 
Email Address: proctechsolutions Y9@gmail.com 


(3) Agency Name: N.K.Shah infraprojects 
Address: Shop No. १, Pavapuri Apartment, Sth Khetwadi Lane, 
Mumbai ४००००७. 
Email Address: nkshahinfra@gmail.com 


२. उपरोक्त नामनिर्देशित कंपन्यांकडून निविदा मागवून यामधील सर्वात कमी किंमतीची निविदा 
असणाऱ्या (_१) कंपनीकडून वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन व संरक्षण विषयातील तांत्रिक सल्ला व इतर कामे 
करून घेण्यास स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांना / स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास व इतर प्राधिकरणास मुभा 
राहील. सदर सूची एक वर्षासाठी वैध राहील. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०११६१११४२४९३०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHANDRAKANT ARUN VIBHUTE 

H A N D RA KA N गृ IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d772c1c0413f707cb062d972b26 1 8cf394383 1624f050badd4bd9aea24219790, 
postalCode=400032, st=Mi 


INumber=B37242131913CE4AD7FFAOCAA314C816327 1F8AF6410BSDFF1FCSB4C3C 
९19876, cn=CHANDRAKANT ARUN VIBHUTE 
Di 


(चंद्रकांत विभुते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री, (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. प्रधान सचिव, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. प्रधान सचिव, (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व विभागीय आयुक्त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी. 
११. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 


oc wv AD -5 
७ क्क क्क दसल बाडूबरे 


S 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षअ-२०२३ / प्र.क्र. १२९ /तां.क.२ 


१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 

१४. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 
१५. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


